शबरी आदिवासी घरकुल योजनेअंतर्गत सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता घरकुलांचे 
उद्दिष्ट निश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. आविवि ०४२२ /प्र.क्र.२३/का-०८ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा :- 

१. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. घरकुल-२०१२/ प्र.क्र.३८(भाग-१)/का-१७, 
दि.२८.०३.२०१३ 

२. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. घरकुल-२०१२/प्र.क्र. ३८/(भाग-१)/का-१७, 
दि.०७.०८.२०१४. 

३. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. घरकुल-२०१५/ प्र.क्र. २१०/का-१७, दि.०५.०१.२०१६. 

४. ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र. इआयो-२०१५/प्र.क्र.४१३/योजना-१०, दि.१०.२.२०१६ 

५. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. घरकुल-२०१६/प्र.क्र.३७/का-१७ दि.१५.०३.२०१६. 

६. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.घरकुल-२०१६/प्र.क्र. ३७/का-१७, दि.२७.५.२०१६. 

७. ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र.पीएमएवाय-जी-२०१६/प्र.क्र.३९/योजना-१०, दि.२७.५.२०१६ 

८. आदिवासी विकास विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र. घरकुल-२०१६/ प्र.क्र.३७/का-१७, दि.२८.०६.२०१६ 

९. आदिवासी विकास विभाग, झासन निर्णय क्र. श॥घयो-२०१६/ प्र.क्र.३३६/का-१७ ,दि.०६.०१.२०१७. 

qo. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. हाघयो-२०१६/प्र.क्र.३३६/का-१७ , दि.०७.०६.२०१७. 

११. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. ह॥ाघयो-२०१७/प्र.क्र.३२६/का-१७, दि.०३.११.२०१७. 

१२. आदिवासी विकास विभाग, शासन पत्र क्र.आविवि-२०१९/प्र.क्र.२०७/का-१७ दि.०६.१२.२०१९ 

१३. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. घरकुल-२०१९/प्र.क्र.१५२/का-१७, दि.१७.०३.२०२०. 

१४. आयुक्‍त,आदिवासी विकास नाशिक यांचे पत्र क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.६८/का.३(३)/३२१८, 
दि.१३/०६/२०२२ 

१५. उपसंचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण यांचे पत्र जा.क्र.राव्यक-ग्रागू/लेखा 
(रायो)/शबरी/२०२२-२३/१२६२,दि.२६/०७/२०२२. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या लोकांना राहण्यासाठी स्वत:ची 
घरे नाहीत अथवा जे अनुसूचित जमातीचे लोक कुडा मातीच्या घरात, झोपडयांमध्ये किंवा तात्पुरत्या तयार 
केलेल्या निवारात राहतात अज्ञा अनुसूचित जमातीतील पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी वैयक्तिक लाभाची शबरी आदिवासी घरकुल योजना राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे. 
त्याअनुषंगाने अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचे प्रमाण व उपसंचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण 
गृहनिर्माण यांनी वाचा मधील अनु क्र.१५ येथील दि.२६/०७/२०२२ च्या पत्रान्वये प्रस्तावित केलेले 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि ०४२२ /प्र.क्र.२३/का-०८ 


उद्दिष्ट/लक्षांक व सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामधील उपलब्ध अर्थसंकल्पिय तरतूद लक्षात घेऊन सदर 


शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्टाप्रमाणे सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाकरीता जिल्हानिहाय 


उद्दिष्ट/लक्षांक निश्चित करण्यास खालील अटींचे पालन करण्याच्या अधिन राहून शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


१, 


षु शा 


सामाजिक आर्थिक जात जनगणना २०११ नुसार प्राथम्य यादीतील (Priority List) लाभार्थ्यांना 
प्रधानमंत्री आवास- ग्रामीण योजनेचा लाभ दिला जातो. वगळण्याच्या निकषानुसार (Exclusion 
(618) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण मधून वगळलेल्या परंतु संदर्भ क्र.११ येथीळ शासन 
निर्णयातील तरतूदीनुसार ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 
रु.१.२० लक्ष मर्यादेत आहे, केवळ अशाच अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना सदर योजनेचा लाभ 
देण्यात यावा. 


. संदर्भ क्र.११ येथील शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार सदर योजनेअंतर्गत लाभ देतांना वाचा येथील 


दिनांक २८.०३.२०१३ व दि.५.१.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या प्राधान्य 
क्रमाबरोबरच आदिम जमातीच्या व पारधी जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्राधान्याने लाभ देण्यात यावा. 


. संदर्भ क्र.१३ येथील शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार सदर योजनेंतर्गत दिव्यांग लाभार्थ्यांना ५ 


टक्के आरक्षण ठेवण्यात यावे. यामध्ये दिव्यांग महिलांना प्राधान्य देण्यात यावे. 


. लाभार्थी निवड करताना लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष तपासणी (Physical Verification) करुन पात्र 


लाभार्थ्याची निवड करावी. 
या व्यतिरिक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील तरतुदींचे व याबाबत शासनाने वेळोवेळी विहीत 
केलेल्या शासन नियमांचे व कार्यपध्दतीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


. सदर शासन निर्णयान्वये जिल्हानिहाय देण्यात आलेल्या उद्दिष्टामध्ये जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये 


वितरण करतांना त्या जिल्ह्यातील एखाद्या तालुक्‍यात पात्र लाभार्थी उपलब्ध नसल्यास त्या 
तालुक्‍याचे उदिष्ट त्या जिल्ह्यांतर्गत पुर्नवितरित करण्याचे अधिकार हे वाचा मधील अनु क्र.५ 
येथील दि.१५/०३/२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठीत केलेल्या जिल्हास्तरीय समितीस 
राहतील. 


. संदर्भाधीन शासन निर्णयातील तरतूदी विचारात घेऊन घरकुलांचे बांधकाम दर्जेदार आणि चालू 


आर्थिक वर्षात पूर्ण होईल याची दक्षता घेण्याबरोबर प्रगतीचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी न चुकता 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास आणि संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष यांनी एकत्रित रित्या शासनास 
सादर करावा. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि ०४२२ /प्र.क्र.२३/का-०८ 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२१००७११४१३६९४२४ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Satish Vithalrao Kove 


S at is h V j t h a | FAO ON:CN-= Satish Vithalrao Kove, C = IN, 8 


= Maharashtra, O = Government of 
Maharashtra, OU = Tribal Development 


Kove Department 


Date: 2022.10.07 11:46:39 +05'30' 


(सतिश कोवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई. 

) मा.सभापती,महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

) मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

) मा.विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


मा.उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव ,मंत्रालय,मुंबई. 

मा. मंत्री,आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०) मा. सर्व मंत्री, यांचे खाजगी सचिव.मंत्रालय,मुंबई 

११) मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२) मा. सर्व राज्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
) 
) 
) 


१३) मा. विधानसभा / विधान परिषद, सदस्य सर्व 

१४) मुख्य सचिव,यांचे उप सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

१५) अ.मु.स./प्र.स./सचिव,विभाग सर्व ,मंत्रालय मुंबई 

१६) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१७) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

१८)सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी. 

१९) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे/ नाशिक/अमरावती/नागपूर. 

२०) सर्व संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
) 
) 
) 
) 
) 


29) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, बेलापूर 

२२) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

२३) सर्व प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा 

२४) अवर सचिव (का-६),(अर्थसंकल्प) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
२५) निवड नस्ती/ (का-०८),आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि ०४२२ /प्र.क्र.२३/का-०८ 


आदिवासी विकास विभाग झासन निर्णय क्र. आविवि-०४२२/प्र.क्र.२३/का-०८, दि.०७/१०/२०२२ सोबतचे 


परिशिष्ट 
अ.क्र. विभागाचे नाव जिल्ह्याचे नाव शबरी आदिवासी घरकुल योजना सन २०२२-२३ 
करीता उद्दिष्ट 

ca कोकण ठाणे ३१९ 
२ पालघर २२६३ 
३ रायगड ७०१ 
४ रत्नागिरी Go 
4 सिधुदुर्ग PO 
नाशिक अहमदनगर ५१६ 
७ धुळे १९०९ 
८ जळगांव ८६४ 
९ नंदुरबार ४१९४ 
1१० | ० नाशिक १५४८ 
1११ | पुणे पुणे ४०६ 
१२ सांगली २० 
१३ सातारा २० 
१४ कोल्हापूर २० 
१५ सोलापूर १०९ 
१६ औरंगाबाद औरंगाबाद २३४ 
१७ बीड ७७ 
१८ हिंगोली ६०२३ 
१९ जालना १३० 
२० लातूर १४१ 
२१ नांदेड ५०८ 
२२ उस्मानाबाद १३१ 
23 परभणी १३५ 
२४ अमरावती अमरावती ८४६ 
२५ अकोला ३७४ 
२६ बुलढाणा ३१२ 
२७ वाशिम ४१० 
२८ यवतमाळ ११२२ 
२९ नागपूर नागपूर ५७० 
३० भंडारा ४४९ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि ०४२२ /प्र.क्र.२३/का-०८ 


अ.क्र. विभागाचे नाव | जिल्ह्याचे नाव | शाबरी आदिवासी घरकुल योजना सन २०२२-२३ 
करीता उद्दिष्ट 
३१ । नागपूर वर्धा ६९८ 
३२ चंद्रपूर १०६८ 
३३ गडचिरोली २३४१ 
38 गोदिया ९७७ 
एकूण २४०७५ 


ai Digitally signed by Satish Vithalrao Kove 

S at | 5 h DN: CN = Satish Vithalrao Kove, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government of 

Maharashtra, OU = Tribal Development 


V it h a | rao Kove Department 


Date: 2022.10.07 11:46:56 +05'30' 


(adiat कोवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


